महसूल विभागांतर्गत उपलब्ध असलेले 
अभिलेख सेतू/आपले सरकार सेवा केंद्र/ 
महा-ई सेवा केंद्र यांचेमार्फत उपलब्ध करून 
देणे व ई-हक्क प्रणाली व्दारे अर्ज करण्याची 
सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः राभुअ-२०२१/प्र.क्र.२११/ल-१. 
पहिला मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : ५ डिसेंबर, २०२३ 
वाचा :- 
१. महसुल व वन विभाग शासन परिपत्रक क्र.राभुअ आका २०१६/प्र.क्र.१८०/ल -१, दिनांक ११.०७.२०१७. 
२. महसुल व वन विभाग शासन निर्णय क्र. राभुअ २०१८/प्र.क्र.३४/ल -१, दिनांक ३१.०१.२०१९. 
३. माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचे शासन परिपत्रक क्र. मातंसं- २०१९/प्र.क्र.२१/से ५/३९,दिनांक १९.१२.२०१९. 
४. महसूल व वनविभाग शासन परिपत्रक क्र /जमीन-२०२०/ प्र.क्र.३१/ल-१, दिनांक २३/११/२०२०. 
५. जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म.राज्य) पुणे यांचा क्र.रा.भू.४/नक्कल विक्री/वितरण/२०२१, 
दि.२६/०४/२०२१ चा प्रस्ताव. 
६.जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म.राज्य) पुणे यांचा क्र.रा.भू.अ.अ.का.४/ई-हक्क प्रणाली/ 
२०२, दि.१०.६.२०२२ चे पत्र. 
प्रस्तावना :- 
केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय भुमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रमासाठीच्या मार्गदर्शक सूचना तसेच संदर्भ क्र.१ च्या 
शासन परिपत्रकान्वये ई-फेरफार प्रकल्पांतर्गत राज्यातील सर्व अधिकार अभिलेखामधीळल गाव नमुना नं. ७/१२, ८-अ 
डिजीटल स्वरूपात उपलब्ध केले आहेत. सदर संगणकीकृत अभिलेखापैकी जे अभिलेख डिजिटल स्वाक्षरीत स्वरूपात 
उपलब्ध करून देणेत आले आहेत त्यांची नक्कल फी संदर्भ क्र.२ च्या शासन निर्णयान्वये निश्चित केलेली आहे. अधिकार 
अभिलेखामध्ये फेरफार घेण्याची संपूर्ण प्रक्रिया संगणकीकृत करण्यात आली असून, त्यासाठी राष्ट्रीय सुचना विज्ञान केंद्र 
(NIC), पुणे यांचेमार्फत ई-फेरफार प्रणाळी विकसीत केली आहे. यापुर्वी अनोंदणीकृत दस्ताचे फेरफार नोंदविण्यासाठी 
खातेदार नागरिकाला तलाठी कार्यालयात समक्ष अर्ज कागदपत्रांसह दाखल करावा लागत असे. यासाठी आता ई-हक्क 
प्रणाली विकसीत करण्यात आली आहे.याव्दारे कोणत्याही खातेदार नागरीकांना फेरफारसाठी अर्ज ऑनलाईन पध्दतीने 
आव्यक कागदपत्र अपलोड करून ई-हक्क प्रणाली व्दारे थेट संबंधित तलाठी यांचेकडे दाखल करता येतात. 
महाभूमी पोर्टल वर https://digitalsatbara.mahabhumi.gov.in/dsir या संकेतस्थळावरून उपलब्ध होणारे 
डिजिटल स्वाक्षरीत डेटाबेस आधारित संगणकीकृत गाव नमुना नं. ७/१२ व गाव नमुना नं. ८-अ ज्यावर दर्शविलेल्या 
AR कोड (QR CODE) व १६ अंकी पडताळणी क्रमांकाआधारे त्याची सत्यता पडताळणी करणे शक्य आहे, असे 
डिजिटल स्वाक्षरीत अभिलेख दि.२३.११.२०२० च्या शासन परिपत्रकान्वये सर्व कायदेशीर व शासकीय कामकाजासाठी 
ग्राह्य समजले जातात. हे सर्व डिजिटल स्वाक्षरीत अभिलेख झासनाच्या महाभूमी पोर्टल वर सामान्य नागरिकांना 
डाऊनलोड करण्यासाठी उपलब्ध आहेत. 


सदर डिजिटल स्वाक्षरीत अभिलेख उपलब्ध करून घेण्यासाठी प्रत्येक खातेदाराकडे संगणक, लॅपटॉप, प्रिंटर 
आणि इंटरनेट जोडणी उपलब्ध असेलच असे नाही, म्हणून असे डिजिटल स्वाक्षरीत अभिलेख सामान्य जनतेला उपलब्ध 
करून देणाऱ्या व्यक्‍ती, संस्था अथवा सेवा केंद्र यांनी आकारावयाच्या नक्कल फी बाबत एकवाक्यता राहावी व नागरिकांची 
आर्थिक पिळवणूक होवू नये याकरीता तसेच ई-हक्क प्रणालीव्दारे नागरिकांना अर्ज करण्याची सुविधा उपलब्ध करून 
देण्यासाठी शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतलेला आहे. 


शासन निर्णय :- 

ई-फेरफार प्रकल्पांतर्गत राज्यातील सर्व अधिकार अभिळेखामधील गाव नमुना नं. ७/१२, ८-अ संगणकीकृत 
करण्यात आले असून संगणकीकृत अभिलेखापैकी जे अभिळेख डिजिटल स्वाक्षरीत स्वरूपात उपलब्ध करून देणेत आले 
आहेत त्यांची नक्कल फी संदर्भ क्र.२ च्या शासन निर्णयान्वये निश्चित केलेली आहे. सदर संगणकीकृत अभिळेख खालील 
तक्त्यात नमूद केलेल्या दरानुसार सेतू/आपले सरकार सेवा केंद्र /महा ई-सेवा केंद्र यांचेमार्फत उपलब्ध करून देण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः राभुअ-२०२१/प्र.क्र.२११/ल-१. 


अ.क्र अभिलेख दर २ पेक्षा अतिरिक्त पृष्ठ संख्या असल्यास 
x 9/92, ८-अ रू.२५/- प्रति पृष्ठ रू. २/- 
(पृष्ठ संख्या २ पर्यंत) 


वर नमूद रू.२५ ची विभागणी ही राज्य शासन रू.५/-, जमाबंदी आयुक्‍त व संचालक, भूमी अभिलेख, पुणे 
यांचेकडील स्विय प्रपंजी लेखा खाते रू.१०/- आणि सेतू/आपले सरकार सेवा केंद्र /महा ई-सेवा केंद्र रू.१०/- अशी राहील. 
२ पेक्षा अतिरिक्त पृष्ठे असल्यास प्रतिपृष्ठ रू.२/- प्रमाणे शुल्क सेवा केंद्र चालकास घेता येईल. 


2. डिजिटल स्वाक्षरीत डेटाबेस आधारित संगणकीकृत गाव नमुना नं.७/१२ व गाव नमुना नं. ८-अ ज्यावर 
दर्शविलेल्या RSM कोड (QR CODE) व १६ अंकी पडताळणी क्रमांकाआधारे त्याची सत्यता पडताळणी करणे शक्‍य आहे, 
असे डिजिटल स्वाक्षरीत अभिलेख दि.२३.११.२०२० च्या शासन परिपत्रकान्वये सर्व कायदेशीर व शासकीय 
कामकाजासाठी ग्राह्य समजण्यात यावेत. 


३. भूलेख संकेतस्थळावरील ॥05://0॥॥॥७९॥.॥॥8॥॥8०॥५॥॥.७०५७.॥॥ या लिंकवरून विनाशुल्क उपलब्ध होणारे 
विनास्वाक्षरीत गाव नमुना नं. ७/१२ व गाव नमुना नं. ८-अ ज्यावर महाभूमी चा वाटरमार्क असतो आणि ज्यावर YS कोड 
किंवा १६ अंकी पडताळणी क्रमांक दर्शविलेला नसतो असे अधिकार अभिलेख wat माहितीसाठी असून ते कोणत्याही 
कायदेशीर व शासकीय कामासाठी अवैध समजण्यात येतात. सदर विनास्वाक्षरीत गाव नमुना नं. ७/१२ व ८-अ कोणत्याही 
आपले सरकार सेवा केंद्र, महा-ई-सेवा केंद्र, सेतू केंद्र अथवा संग्राम केंद्रचालक यांना त्यांचे सही शिक्क्‍्याने विक्री/वितरण 
करता येणार नाहीत. सदर बाबत सविस्तर सुचना माहिती व तंत्रज्ञान विभागाच्या संदर्भ क्र.३ च्या शासन परिपत्रकान्वये 
देण्यात आल्या आहेत. 


४. ई-हक्क प्रणालीव्दारे एक फेरफार अर्ज नोंदविण्यासाठी अपलोड करावयाची कागदपत्रे व अंदाजित दर 
याबाबतचा तपशील खालीलप्रमाणे निर्धारित करण्यात येत आहे. 
am | फेरफार प्रकार आवश्यक कागदपत्रे अंदाजित सेतू/ आपले सरकार 
पृष्ठ संख्या | सेवा केंद्र /महा-ई सेवा 
केंद्रांकरीता अंदाजित दर 
A aaa e [oe] E 
q ई-करार सोसायटी ई-करार प्रत व अधिक १ 2 र.रू.२५/- 
कागदपत्र 
2 बोजा दाखल | बकेची प्रत व गहाण खताची प्रत व अधिक १ 3 र.रू.२५/- 


करणे/ गहाणखत | कागदपत्र 


३ बोजा कमी करणे | बॅंकेची प्रत व अधिक १ कागदपत्र २ र.रू.२५/- 
४ वारस नोंद मृत्यु दाखला सत्यप्रत, इतर व अधिक १ ३ र.रू.२५/- 
कागदपत्र 

4 मयताचे नाव | अर्जदाराचे ओळखपत्र, मृत्युचा दाखला व ३ र.रू.२५/- 
कमी करणे स्वयंघोषणा संमत्ती पत्र 

६ अ.पा.क. शोौरा | खातेदाराचा वयाचा पुरावा व अधिक १ २ र.रू.२५/- 
कमी करणे कागदपत्र 

७ एकुम्या (एकत्र | एकुम्या संबधित फेरफार, सहधारक/ वारस ३ र.रू.२५/- 
कुटुंब प्रमुख) नोंद | स्वयंघोषणा पत्र व अधिक १ कागदपत्र 
कमी करणे 

८ विश्वस्थांचे नाव  । धर्मादाय आयुक्‍त यांचे आदेश पत्र व अधिक २ र.रू.२५/- 
बदलणे १ कागदपत्र 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राभुअ-२०२१/प्र.क्र.२११/ल-१. 


वर नमूद रू.२५ ची विभागणी ही महा-ई सेवा केंद्र /आपळले सरकार/सेतू सारख्या संस्थांकडून प्रचलित सेवाशुल्क 
आकारणी रू. १५/- अधिक ई-फेरफार प्रकल्प सेवाशुल्क र.रू.१०/- अशी राहील. सदरचे ई-फेरफार प्रकल्प सेवाशुल्क 
हे जमाबंदी आयुकत व संचालक, भूमी अभिलेख, पुणे यांचे कार्यालयातील स्विय प्रपंजी लेखा खाते यामध्ये जमा करण्यात 
येईल. वर नमूद पृष्ठसंख्येपेक्षा अतिरिक्त पृष्ठे असल्यास प्रतिपृष्ठ रू.२/- एवढे अतिरिक्‍त शुल्क सेवा केंद्र चालकास घेता 
येईल. तथापि, कोणत्याही खातेदार नागरीकाने वैयक्तिकरित्या सदर कागदपत्रे अपलोड केल्यास, सदर सेवा खातेदार 
नागरीकास नि:शुल्क राहील. 
प. उपरोक्त सुचना सर्व विभागीय आयुक्त यांनी त्यांच्या अधिनस्त सर्व महसूल अधिकारी व कर्मचारी यांच्या 
निदर्शनास आणून द्याव्यात. 
छ. सदर झासन निर्णय माहिती व तंत्रज्ञान विभागाच्या अनौ.संदर्भ दिनांक ७.३.२०२२ नुसार प्राप्त सहमतीनुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 
८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला 
असून त्याचा संकेताक २०२३१२०५१७४५२०७५१९ असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SANJAY RAGHUNATH BANKAR 
SA NJ AY DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE 
AND FOREST DEPARTMENT, 


2.5.4.20=c8a7d6860ff227fd9e69a02e9caS5dfb2ccb25eda92d749 
RAG H U N ATH 629970f349fc6ed260, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=C5917E56B0DA516AB259D846D516CB0584DCE 
BA N KA R 5E9A2E73COA35FA47BAB64E88AA, cn=SANJAY RAGHUNATH 
Date: 2023.12.05 17:46:01 +05'30" 


प्रति, 
मा. राज्यपाल यांचे सचिव. 
मा. सभापती/मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधान परिषद/विधानसभा यांचे सचिव 
. मा.उप सभापती/मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधान परिषद/विधानसभा यांचे खाजगी सचिव 

४. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव. 

५. मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

६. सर्व मा. मंत्री/मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव/स्वीय सहायक. 
मा. विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधान परिषद / विधानसभा यांचे स्वीय सहाय्यक, 
मा. मुख्य सचिव यांचे सह सचिव. 
अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव / सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


१०. जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक, भूमी अभिलेख, पुणे. 

११. सर्व विभागीय आयुक्‍त. 

१२. सर्व जिल्हाधिकारी. 

१३. महालेखापाल, लेखा परीक्षा, महाराष्ट्र १व २, मुंबई / नागपूर. 

१४. महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र १ व २, मुंबई / नागपूर. 

१५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

१६. माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१७. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

१८. निवड नस्ती (ल-१). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


